मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 
संशोधन व विकास अंतर्गत जळगाव 
जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. ६० /बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ AS पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: १० फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा : 

१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 
दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५. 

२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, 
दिनांक ६ जानेवारी, २०२२. 

३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 

४) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२२. 

५) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायोी-२०२२/प्र.क्र.४६४ /बांधकाम-४, 
दिनांक २ नोव्हेबर, २०२२. 

६) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/१८३ /२०२२, दिनांक ११ जानेवारी, २०२२. 


शासन निर्णय: 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ संशोधन व विकास सन २०२२-२३ च्या 
संशोधन व विकास अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नतती करण्यासाठी त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. ६०/बांधकाम-४ 


तालुका 


पॅकेज क्र. 


रस्त्याचे नाव 


लांबी (कि.मी.) 


कामाची 
अंदाजीत रक्‍कम 
(रू. लक्ष) 


कामाची ५ वर्षे नियमित 
देखभाल व दुरुस्ती 
अंदाजीत रक्‍कम (रू. 
लक्ष 


जामनेर 


RD-JLG (Il) - 
०१ 


रा.मा.-४६ (नांद्रा हवेली) ते 
मोयखेडा दिगर रस्ता. (साखळी क्र. 
0/000 ते ५/३४०) (LR-02, VR- 
१४१) 


4.380 


४३८.२८ 


१९.१८ 


मुंदखेडा ते महूखेडा रस्ता. 
(साखळी क्र. ०/००० ते २/९३०) 
(_-३१, VR-924) 


२.९३० 


283.93 


११.४७ 


रा.म.मा.-७५३ लहासर रामपुरा ते 
नागन खुर्द रस्ता (साखळी क्र. 
०/००० ते ७/८००) (MRL- 
2§,VR-38,VR-903) 


(9.00 


५७२.७२ 


२६.६९ 


खडकी ते सोनारी रस्ता (साखळी 
क्र. 0/000 ते ३/७००) (MRL-219, 
VR-8¢) 


3.00 


RES .4C 


१२.७१ 


वाघारी ते तालुका हद्द (ATS) 
रस्ता (साखळी क्र. ०/००० ते 
५/४५०) (MRL-09, VR-923) 


4.84o 


४०७.०५ 


१७.१७ 


रा.मा.-४४ (लोणी) ते राहारे- 
कासली रस्ता (साखळी क्र. ०/००० 

ते ५/२५० (MRL-08, VR- 
१७०, २९) 


५.२५० 


४२३२९.८७ 


१९.९७ 


रा.मा.-४६ (नांद्रा हवेली) ते 
सामरोद रस्ता (साखळी क्र. ०/००० 
ते ८/४१०) (MRL-o¥, 009३-४० 


८.४१० 


६६०.६० 


३१:१८ 


रा.मा.-४४ (गारखेडा बु.)- 

मुंदखेडा-नाईकनगर-खडकी- 
बोरगाव-नवी दाभाडी रस्ता (भाग 
लांबी रा.मा.-४४ (गारखेडा बु.)- 

मुंदखेडा-नाईकनगर-खडकी) 
(साखळी क्र. ०/००० ते ७/२००) 

(1१-१६, VR- 
४१,१०४,४२,७५,१६०) 


७.२०० 


४७८.३४ 


२०.११ 


प्रजि.मा.-२९ ते हांकरपुरा रस्ता 

(साखळी क्र. ०/००० ते २/९२०, 

३/४३० ते ३/७५०) (LR-33, VR- 
१२०,१६२) 


३.२४० 


२४२.४१ 


११.३१ 


ण १ 


१२ 


१३ 


१४ 


जामनेर 


RD-JLG 0) - 
०२ 


रा.मा.-४४ (मादनी) ते वडगाव सद्दो 
रस्ता (साखळी क्र. ०/००० ते 
8/400) (_१-३९,/१-८८) 


४.५०० 


३१४.४९ 


१२.९८ 


वाकडी ते गोराडखेडा रस्ता 
(साखळी क्र. ०/००० ते ४/१५०) 
(LR-99, 09-४१) 


४.१५० 


२९४.९८ 


१३.३९ 


देऊळगाव गुजरी ते तालुका हद्द 
रस्ता (हिवरी)) (साखळी क्र. ०/००० 
ते ३/७००) (LR-0§, VR-9¥3) 


३.७०० 


२८४.७२ 


१२.७० 


टाकळी ते पिपरखेड रस्ता 
(साखळी क्र. ०/००० ते २/७००) 
(_१-२३,०७७१-३७) 


२.७०० 


१८२.९० 


८.१० 


शोवगापिंप्री ते जुनोने रस्ता 


३.८१० 


३४८.६६ 


१६.३२ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. ६०/बांधकाम-४ 


तालुका 


पॅकेज क्र. 


रस्त्याचे नाव 


लांबी (कि.मी.) 


कामाची 
अंदाजीत रक्‍कम 
(रू. लक्ष) 


कामाची ५ वर्षे नियमित 
देखभाल व दुरुस्ती 
अंदाजीत रक्‍कम (रू. 
लक्ष 


१५ 


१६ 


१७ 


(साखळी क्र. ०/००० ते ३/८१०) 
(LR-03, VR-982) 


लोणी ते मोहेगाव रस्ता (साखळी 
क्र. 0/000 ते २/९३०) (LR-08, 
१/३-१४५) 


२.९३० 


२६१.८७ 


१२.४१ 


रा.मा.-४४ - ओझर -टाकरखेडा- 
तळेगाव-सावरले-नांद्रा हवेली- 
गोरनाळा ते तालुका हद्द रस्ता 
(साखळी क्र. ०/००० ते १/५२०, 
१/७६० ते ४/५००, ६/८५० ते 
८/२४०, ८/९०० ते १३/१००, 
१३/२६० ते १९/४७०, २४/६४० ते 
२८/३२०) (TR-03, VR- 
924,3&,8&, 938,86, 38,19) 


१९.७४० 


१४७८.४१ 


६६.२४ 


रा.म.मा.-७५३॥_- कोदोली ते 
भागदरा रस्ता (साखळी क्र. ०/००० 
ते ९/३००) (MRL-24, VR-03,§0, 
009३-३७) 


९.३०० 


६१०.५८ 


२५.१८ 


१८ 


१९ 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


RY 


२६ 


जामनेर 


RD-JLG 0) - 
०३ 


रा. मा.-१९ चिलगाव ते तालुका हद्द 
रस्ता (साखळी क्र. ०/००० ते 
५/३७०) (MRL-99, VR-90¢,VR- 
१७) 


५.३७० 


३४८.०२ 


१७.३७ 


वाकोद ते पिपळगाव खुर्द रस्ता 
(साखळी क्र. ०/००० ते ६/५४० 
(MRL-92,VR-940,VR-28) 


६.५४० 


५४१.९० 


२४.६७ 


प्रजिमा-२९(नाचणखेडा )ते 
बिलखेडा रस्ता (साखळी क्र. 
0/000 ते २/२९०) (LR-22,VR- 
0&,ODR-3¢) 


२.२९० 


१८३.०९ 


७.८५ 


रा. मा.मा.-७५३ टाकळी ते 
मोयेगाव रस्ता (साखळी क्र. ०/००० 
ते ५/७००) (MRL-28, VR-24) 


५.७०० 


४२५.२१ 


१७.४२ 


पहूर पेठ ते तालुका हद्द 
(पळासखेडा मोगलाईचे) रस्ता 
(साखळी क्र. ०/००० ते ६/१००) 
(MRL-20, VR-949) 


६.१०० 


४८२.४२ 


२०.९६ 


देवपिप्री ते पळासखेडा मीराचे 
रस्ता (साखळी क्र. ०/००० ते 
3/200) (LR-2§, VR-948) 


3.200 


239.88 


१०.२८ 


शेदुर्णी ते मेनगाव दिगर-तालुका 
हद्द रस्ता (साखळी क्र. ०/००० ते 
८/४९०) (MRL-98, -१३,१७२) 


८.४९० 


६३१.१८ 


२६.७४ 


रामा-४६ कुंभारी ( खु हरीनगर 

कुंभारी (बु ते तालुका हद्द रस्ता 

सा.क्र. ०/०० ते ६/४०० (MRL - 
११) ,(/३-१३२,१६९,७९) 


६.४०० 


४६८.१४ 


२०.९४ 


रा.मा. ४२- खर्चाने ते एकुलती 
रस्ता (साखळी क्र. ०/००० ते 
८/३५०) (MRL-98, 


८.३५० 


७२२.९६ 


३१.८० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. ६०/बांधकाम-४ 


अ. क्र. तालुका 


पॅकेज क्र. 


रस्त्याचे नाव 


लांबी (कि.मी.) 


कामाची 
अंदाजीत रक्‍कम 
(रू. लक्ष) 


कामाची ५ वर्षे नियमित 
देखभाल व दुरुस्ती 
अंदाजीत रक्‍कम (रू. 
लक्ष 


VR-08, 948) 


२७ 


पाचोरा 


RC 


२९ 


३१ 


३२ 


३३ 


38 


RD-JLG (Il) - 
०४ 


कुंभारखान ते कळमसरे ते तालुका 

हद्द चिलगाव रस्ता सा.क्र. ०/०० ते 
३/३६०,४/४१० , ते ९/०३० 
,५॥१॥_-०२, VR-928,VR- 
(92, VR-9§ 9, MDR-92) 


७.९८० 


६७६.०२ 


३१.७८ 


रा. मा.-१९ सांगवी मोहाडी रस्ता 

(भाग लांबी प्रजिमा-५६ वरखेडी ते 

सांगवी रस्ता (साखळी क्र. १/०२० 
ते ३/९००, ४/११० ते ४/२९०) 
(MRL-20,VR-40, VR-2§) 


3.000 


२१२.४४ 


१०.०२ 


रा. मा.-१९ लोहारी ते साजगाव 
रस्ता (साखळी क्र. ०/००० ते 
०/८८०, ०/९४० ते ३/७५०) (MRL- 
98,VR-&&) 


३.६९० 


२७५.८५ 


१३.०१ 


कळमसरे ते तालुका हद्द (एकुलती) 
रस्ता (साखळी क्र. ०/००० ते 
५/१५०) (LR-02, ७३-०७) 


५.१५० 


२३८५-८४ 


१७.४८ 


लाख ते नाईकनगर रस्ता (साखळी 
क्र. 0/000 ते ५/७९०) (LR-34, 
१/३-७७,/३-७८) 


५.७९० 


४३४.११ 


२०.५४ 


रा. मा.-१९ गोराडखेडा-वडगाव 

बु.-वडगाव असेरी-वडगाव टेक ते 
प्रजिमा-४६ रस्ता (साखळी क्र. 
०/००० ते १/२९०, १/५०० ते 

३/८१०, ५/०१० ते ७/२००, ०/००० 

ते १/२०० मी. वडगाव असेरी जोड 

रस्ता) (॥१1_-१७, VR- 
४,११५,४४,३) 


६.८९० 


483.¢8 


२४.४२ 


कुऱ्हाड ते कोकडी रस्ता (साखळी 
क्र. ०/००० ते ६/१६०) (_१-३४, 
VR-22) 


६.१६० 


४९१.८७ 


22.23 


रा.मा. १९ (वडगाव आंबे)-कुऱ्हाड 
खु.-कुऱ्हाड बु.-लाख-रामेश्वर ते 
लोहारा-तालुका हद्द-एकुलती 
रस्ता (भाग लांबी वडगाव आंबे ते 
कुऱ्हाड खु., लाख ते रामेश्वर, 
लोहारा ते तालुका हद्द) (साखळी 
क्र. ३/७२० ते ५/४३०, १०/९५० ते 
१४/३५०, २०/१०० ते २२/३५०, 
६००मी. जोडरस्ता) (TR-09, VR- 
४२,२४,८९,८८) 


७.९६० 


484.49 


२५.४७ 


एकुण ३४ कामे 


१९९.२१० 


१५२२८.४९ 


६८१.०९ 


१. सदर कामे ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व 


शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. ६०/बांधकाम-४ 


२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 
प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ आदेडा देण्यात यावेत. 

४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 


) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design 4 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन निश्चित 
करण्यात यावे. 

ii) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा करुन 
घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वन विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक असलेल्या 
रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात यावी. 

ii) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या wee हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जल विद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाळली जाण्याची शक्‍यता नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे 
या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

iv) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली 
असावी. 

४७ प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन / दर / दर पृथ:करण/ 

रक्‍्कम/दर पृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता 

प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे. या संदर्भात 
शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 

कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 

जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम 
यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

vil) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

vii) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

ix) सदर कामे SERV आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १५ 
कि.मी. त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम SHAM तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार 


— 


vi 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. ६०/बांधकाम-४ 


तरतुद केले बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूळ यावरील भांडवली 
खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१)(०१) मोठी बांधकामे सीआरसी- 
५०५४ ५१५३” या शीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फफणा-णायीवा9५11.४००.) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१०१६१२४७४४२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by PATIL 


PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.02.10 18:11:57 +05'30' 
(प्र. वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा.विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 
२) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) जिल्हाधिकारी, जळगाव. 
५) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
६) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव. 
८) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नाशिक 


विभाग, नाशिक. 
९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा 
जळगाव. 
कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, जळगाव. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगाव . 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव. 
माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र 
राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध -४ ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


